क्र. मुद्रांक-२०१९/१२२७/प्र.क्र.३४४/म-१(धो) 
महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : 23.99.2022 


विषय : संरक्षण विभागाने आयात केलेल्या मालावर भरलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या परताव्याबाबत... 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे पत्र क्र.का.१२(मुप)/सं-०६/२७४, 

दिनांक ०९.०६.२००६. 

२) शासन ज्ञापन क्र. मुद्रांक-२००६/८५५/प्र.क्र.३१२/म-१, दिनांक ०६.०३.२००७. 

3) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे पत्र क्र.का.१२/मुप/प्र.क्र.७/०६/३०९/१०, 
दिनांक २२.०२.२०१०. 

४) शासन ज्ञापन क्र. आस्थापना- २००६/८५५/प्र.क्र.३१२/म-१, दिनांक २२.१०.२०१०. 

५) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे पत्र क्र.का.१२/मुप/ VaR हेडक्वॉर्टर्स 
/५३४/१९, दिनांक २८.०८.२०१९. 


ज्ञापन : 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या उपरोक्त विषयाबाबतच्या दिनांक 
22.02.2090 च्या प्रस्तावास अनुसरून AVIRA SSAC, मुंबई यांना जून १९९९ ते मे २००५ पर्यंत आयात 
केलेल्या संरक्षण साधन सामुग्रीच्या पोचवणी आदेशावर भरणा केलेल्या रु.४.१ कोटी मुद्रांक शुल्क रकमेपैकी रु. 
३,७६,२१,१००/- रकमेचा परतावा देण्यास विशेष बाब म्हणून दि.२२.१०.२०१० च्या ज्ञापनान्वये मंजुरी दिली होती. 
संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
दि.२८.०८.२०१९ च्या प्रस्तावास अनुसरून मे.एम्बारकेडान हेडक्वॉर्टर्स, मुंबई यांना उर्वरित रु. ३२,३३,१६०/- (रुपये 
बत्तीस लाख तेहतीस हजार एकशे साठ) रकमेचा परतावा विशेष बाब म्हणून देण्यास शासनाची मंजूरी याद्वारे देण्यात 
येत आहे. 
सदर मुद्रांक शुल्क परताव्याकरीता होणारा खर्च हा ००३० मुद्रांक व नोंदणी फी, ०२- मुद्रांक न्यायिकेतर- 
गौण शीर्ष १०२- (दोन) इतर न्यायिकेतर मुद्रांकाची विक्री, लेखाशीर्ष संकेतांक (००३०००७२/०१-मुद्रांक अधीक्षक) 
याखाली वजा परतावे म्हणून वर्ग करावे. 
सदरची मंजूरी ही उपरोक्‍त नमूद देयके यापूर्वी अदा करण्यात आलेली नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून, 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६८/०६/व्यय-१०,दिनांक २६/१०/२००६ व अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १५३/सासं, दिनांक २३/०९/२०२२ ला अनुसरुन देण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११२३११३८५३००१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


shtra, ou=Revenue And 


डं x Digitally signes 
Sunil Malh ee 
unl कीव &5 न 
2.5.4.. caf Sb3f0e1 2f6f625410d8384fc1918599a 
02, 
serialNumber=fd3acd0ae 1 800c2e54a0083162ca707a773b2f 
a h a V ef3ae4c523b53b902e3cf10460, cn=Sunil Malhari Jadhav 


(सुनिल जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत: 
१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
२) महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षण) मुंबई / नागपूर. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मुद्रांक-२०१९/१२२७/प्र.क्र.३४४/म-१(धो) 


3) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४) अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई. 

५) मुद्रांक अधीक्षक, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई. 

६) उप संचालक (लेखा), नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय, पुणे. 

७) संचालक, HA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) विभागीय सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग / नागपूर विभाग / नाशिक विभाग. 

९) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे. 

१०) वित्त विभाग (व्यय-१०) व साधनसंपत्ती, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) कमांडंट, VARI हेडक्वॉर्टर्स, दुसरा मजला, नवभवन दिल्ली, १०, आर.कामानी मार्ग, 
बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ००१. 

१२) निवड नस्ती, महसूल व वन विभाग / म-१ (धो), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


